महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ :- १ सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.२७.०२.२०१५ 
२) सा.प्र.वि. शासन आदेश क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.०१.०६.२०१६ 
३) सा.प्र.वि. शासन आदेश क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.१८.०४.२०१७ 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये गर बाग अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची 
ग्रामविकास विभागातील उप सचिव या पदावर एक वर्षाकरीता तात्पुरती प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली 
होती. way क्र.२ व ३ येथील शासन आदेशान्वये श्री.गि.दि.भालेराव, उप सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस अनुक्रमे 
दि.०२.०३.२०१७ व दि.०२.०३.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.गि.दि.भालेराव, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांच्या ग्रामविकास 
विभागातील उप सचिव पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.०३.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८२८१२०९४८७९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan Bhimrao ५५५. 


197 3b0795ae988a7c005050F9180a8021798aSc1ed41ada8a7 


0: 
2725a47b4f0, 


Gurav ० या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सह/उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७) श्री.गि.दि.भालेराव, उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


